१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, 
येवला जि. नाशिक येथे २० खाटांचे 
ट्रामा केअर सेंटर स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ट्रामाके.२०२३/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ३० जानेवारी,२०२४. 


वाचा: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुबई यांचे पत्र क्र. आसेआ / कक्ष-३ टे-५/टिसीयू 

/स्थापना/येवला/१८६३२-३५/२२, दि. १४/११/२०२२. 
प्रस्तावना - 

१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, येवला जि. नाशिक येथे २० खाटांचे SMT केअर सेंटर 
स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, येवला जि. नाशिक येथे २० खाटांचे ट्रामा केअर सेंटर 
स्थापन करण्यास “विशेष बाब” म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर २० 
खाटांचे ट्रामा केअर सेंटरसाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन बांधकाम व पदनिर्मिती करणे 
याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९१६२७१७२२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO 


HIVDAS द. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fd353a6a 1 af02b28757a9a542f2f80 
7ba459543ed 1 9dc809f2f1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=55231903025208911890F585 


DHULE Eee 
(शि.म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ट्रामाके.२०२३/प्र.क्र.२६७/आरोग्य ३ 


२. मा.मंत्री(सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण )यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) /( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) ,मुंबई. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र-जिल्हास्तर),पुणे. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ,नाशिक. 

१०. जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१३. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्राळय,मुंबई 

१४. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यासन अधिकारी,सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


